RNI No.MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष २, अंक १४] 


शनिवार , जून १४ , २०१४ / ज्येष्ठ २४, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ३७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका 
मुंबई महानगरपालिका अधिनियमांन्वये प्रभाग क्र . १३५ ची पोट-निवडणूक , २०१४ 

अधिसूचना 
क्रमांक अतिरिक्त आयुक्त / पू.उप./ ८२०, दिनांक ११ जून २०१४ 
( १) राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांनी त्यांच्या दिनांक २६ मे २०१४ च्या आदेश क्र . रानिआ / मनपा-२०१४ / प्र. क्र . ५ / का .०५ , 
नुसार प्रभाग क्र . १३५ च्या पोट-निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला आहे. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ , कलम २७( २ ) अन्वये 
आवश्यक असल्याप्रमाणे मी , याद्वारे प्रभाग क्र . १३५ मधून वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या निवडणूक लढविणाऱ्या सर्व उमेदवारांची नावे, त्यांचे 
निवासी पत्ते, राजकीय पक्षांचे नाव , निवडणूक चिन्ह , इतर तपशील याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे . 


अ.क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


उमेदवाराचा पत्ता 


दिलेले चिन्ह 


उमेदवार कोणत्या 
पक्षाचा आहे 


१ 


हुसेन खैरनुसा अकबर हुसेन 


भारतीय शेतकरी 


कपबशी 


कामगार पक्ष 


२ 


खान नगमा 


अपक्ष 


बॅटरी टॉर्च 


३ 


मोहमद राबीया हुसेन 


अपक्ष 


दूरदर्शन 


४ 


साबिरा बेगम बक्तावर शाह 


अपक्ष 


मेणबत्त्या 


एफ - सेक्टर , क्यू -३ लाईन, न्यु जनता कॉलनी, 
व्ही. एन. पुरव मार्ग, चिता कँप , ट्रॉम्बे, 
मुंबई ४०० ०८८ . 
डी - सेक्टर , जी -१ लाईन , न्यु जनता कॉलनी , 
चिता कँप , ट्रॉम्बे , मुंबई ४०० ०८८ . 
बी - सेक्टर , ए-२ लाईन , रूम क्र . ०९ , 
चिता कँप , ट्रॉम्बे, मुंबई ४०० ०८८ . 
बी -सेक्टर , ए -१ लाईन , खोली क्र . ०८ , 
चिता कँप , ट्रॉम्बे , मुंबई ४०० ०८८ . 
अमर नगर को.ऑप.हौ.सो. रूम क्र . १९ , 
ट्रॉम्बे, मुंबई ४०० ०८८ . 
डी - सेक्टर , एफ लाईन , रूम क्र . १६, 
न्यु जनता कॉलनी, व्ही . एन . पुरव मार्ग , 
चिता कँप , ट्रॉम्बे , मुंबई ४०० ०८८ . 
प्लॉट नं . २२ , ए -१, सहकार बाग , 
पायलीपाडा, एस.टी. रोड , 
ट्रॉम्बे , मुंबई ४०० ०८८ . 


५ 


आसमा शेख 


अपक्ष 


पतंग 


६ 


शेख नुरबानु ( नूरी ) 


राष्ट्र हित पार्टी 


गॅस सिलेंडर 


अपक्ष 


पाटी 


शेख झेबुन्निसा 
( रुकसाना टिचर ) 


भाग दोन - ३७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग दोन , जून १४ , २०१४ / ज्येष्ठ २४ , शके १ ९ ३६ 


( २) रविवार , दिनांक २९ जून २०१४ रोजी सकाळी ७-३० ते संध्याकाळी ५-३० या वेळेत मतदान होईल. ज्या ज्या ठिकाणी मतदान होईल 
अशा मतदान केंद्रांच्या जागांच्या याद्या लोकांच्या माहितीकरिता व विक्रीकरिता शनिवार , दिनांक १४ जून २०१४ रोजी प्रसिद्ध होत आहेत. संबंधित 
निवडणूक उपकार्यालयात त्या विक्रीकरिता ठेवल्या जातील . 

( ३ ) योग्य त्या मतदान केंद्रावर , मतदार व्यक्तिशः उपस्थित राहिल्यावर त्यास इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राद्वारे मतदान करण्याची परवानगी 
दिली जाईल . 

( ४ ) एखादा मतदार निरक्षरतेमुळे , शारिरिक वा अन्य अपंगत्वामुळे , विहित पद्धतीने मतदान करण्यास असमर्थ असल्यास, मतदान 
केंद्रातील मतदान केंद्राध्यक्ष त्याला आवश्यक ती मदत पुरवतील . तसेच अंध व अपंग मतदारांनी मत नोंदवतांना घ्यावयाच्या सहाय्यकाचे वय 
कमीत कमी १८ वर्षे असावे . 

( ५ ) फक्त उमेदवार आणि त्यांचे मतदान प्रतिनिधी ज्यांना महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्तांनी प्राधिकृत केले आहे, अशा प्रतिनिधींना 
मतदान केंद्रात प्रवेश करण्यास अनुमती दिली जाईल . तसेच, राज्य निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेल्यांना मतदान केंद्रात प्रवेश दिला जाईल . 
उमेदवार किंवा त्याचा मतदान प्रतिनिधी यांना मतदान कक्षात जेथे मतदार मतदान करतो त्या कक्षात त्यांना मतदान करण्याव्यतिरिक्त प्रवेश दिला 


जाणार नाही. 


. 


( ६ ) मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम २७ ए (मतदान केंद्रांमध्ये किंवा मतदान केंद्राच्या आसपास किंवा जवळ मत प्रचारास 
मनाई), २७ एए ( मतदानाचेदिवशी सार्वजनिक सभांना मनाई), २७ बी ( मतदान केंद्रांमध्ये वा जवळ गैरवर्तणुकीसाठी शास्ती), २७ सी ( मतदान 
केंद्रात गैरवर्तणुकीसाठी शास्ती), २८ ए ( मतदानाची गुप्तता राखणे ), २८ बी ( उमेदवारासाठी किंवा मतदानावर प्रभाव टाकण्याकरिता अधिकारी 
इत्यादींनी कोणतेही कृत्य न करणे), २८ सी (निवडणुकीसंबंधाने कार्यालयीन कर्तव्याचा भंग करणे हा एक गुन्हा आहे.), २८ ई ( अन्य अपराध व 
त्याबाबत शास्ती), २८ एफ ( भ्रष्टाचार म्हणजे काय ?), २८ जी ( भ्रष्टाचार , फौजदारी अपराध आणि त्याच्या कार्यपद्धती), यांचेकडे उमेदवाराचे / 
मतदाराचे लक्ष वेधण्यात येत आहे . 

( ७ ) मतांची मोजणी सोमवार दिनांक ३० जून २०१४ रोजी केली जाईल. मतमोजणी केंद्राचा पत्ता मतदान केंद्रांच्या यादीत प्रसिद्ध केला आहे . 

( ८ ) उमेदवार आणि त्यांचे मतमोजणी प्रतिनिधी यांना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी पुरविलेले बिल्ले त्यांनी लावल्याशिवाय मतमोजणी 
केंद्रात प्रवेश दिला जाणार नाही . 

(९ ) उमेदवार वा त्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या सर्वसाधारण (निवडणूक) प्रतिनिधींकडून वा मतमोजणी प्रतिनिधीकडून, निवडणूक निर्णय 
अधिकाऱ्यांकडे मतांच्या फेरमोजणीसाठी अशा फेरमोजणी मागण्यांच्या कारणांसह लेखी अर्ज आल्यास त्याच्या खरेपणाची खात्री करून घेऊन त्या 
अर्जातील पुर्णतः वा अंशतः फेर मतमोजणीच्या मागणीस निवडणूक निर्णय अधिकारी मान्यता देतील अन्यथा ती मागणी पूर्णतः फेटाळतील . 
विभागाच्या निवडणुकीमध्ये नोंदविलेल्या मतांचे फेरमतमोजणीस अनुमती देणार नाहीत . 
( १० ) मुंबई महानगरपालिका अधिनियम कलम १०, २८ ( के ) आणि ३२ च्या तरतुदीन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे शुक्रवार , 

दिनांक 
४ जुलै २०१४ रोजी वा तत्पूर्वी निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव त्याला मिळालेल्या वैध मतांसह शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केले जाईल . तसेच 
सदर नाव महानगरपालिका मुख्य कार्यालय इमारत , तळमजला, खोली क्र . २८ येथील निवडणूक विभागाच्या नोटीस बोर्डावर प्रदर्शित केले जाईल. 


एस . व्ही . आर. श्रीनिवास , 
अतिरिक्त आयुक्त ( पू.उप.), 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका . 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय , 
महानगरपालिका मार्ग, फोर्ट , 
मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक १४ जून २०१४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग दोन, जून १४ , २०१४/ ज्येष्ठ २४ , 


शके १ ९ ३६ 


3 


३ 


BRIHANMUMBAI MAHANAGARPALIKA 
MUMBAIMUNICIPAL BYE -ELECTION 2014 FOR WARD NO . 135 

UNDER THE MUMBAIMUNICIPAL ACT 


NOTIFICATION 


No. AMC /ES/820, dated 11th June 2014 . 


1. As per Order dated 26th May 2014 for the Bye Election programme under No. SEC / 

MC- 2014 /CR -5 / D - 05 , 
issued by the State Election Commission , Maharashtra , Bye - Election for Ward No. 135 is being contested . I 
therefore, hereby publish the names of all the contesting with their respective abodes , name of the political 
party symbols and descriptions in respect of the ward as required under section 27 ( 2) of Mumbai Municipal 
Corporation Act , 1888. : 


Sr. 


Address of the Candidate 


Name of the 
Candidate 


No. 


Name of the 

Party 


Symbol 
granted 


1 . 


Hussain Khairunissa 
Akbar Hussain . 


Cup & Saucer 


F -Sector, Q - 3 Line, New Janata Colony, 
V. N. Purav Marg, Cheeta Camp, 
Trombay , Mumbai 400 088. 


Peasants & 
Workers 
Party of India . 


2 . 


Battery Torch 


3 . 


Television 


4 . 


Candles 


5 . 


Khan Nagma 

D -Sector , G - 1 Line, New Janata Colony , Independent 

Cheeta Camp , Trombay ,Mumbai 400 088 . 
Mohd. Rabiya Hussain B - Sector , A - 2 Line , Room No. 09 , Cheeta Independent 

Camp, Trombay, Mumbai 400 088 . 
Sabira Begum 

B -Sector , A - 1 Line , Room No.08 , Cheeta Independent 
Baktawar Shah 

Camp, Trombay ,Mumbai 400 088 . 
Asma Shaikh Amar Nagar Co -op.Hsg . Society , 

Independent 
Room No.19 , Trombay ,Mumbai 400 088 . 
Shaikh Noorbanu (Noori) D - Sector , F - Line, Room No. 16 , 

Rashtra 
New Janata Colony, V.N.Purav Marg , 

Hith Party 
Cheeta Camp, Trombay ,Mumbai 400 088 . 
Shaikh Zaibunisa 

Plot No.22 , A - 1, Sahakar Baug , Pailipada , Independent 
( Ruksana Teacher ) 

S.T. Road, Trombay, Mumbai 400 088 . 


Kite 


6 . 


Gas Cylinder 


7 . 


Slate 


2. The poll will be held on Sunday , dated 29th June 2014 from 7.30 a.m. to 5.30 p.m. at the places, a list 
of such Polling Stations are published and are kept for the public inspection and for sale at election Sub -Office . 


3. A Voter on presenting himself personally at the appropriate polling station and on demand ,he will be 
allowed to vote through Electronic Voting Machines. 


4. The Presiding Officer at the Polling Station will give such assistance as may be as required to any 
voter who by reason of illiteracy , physical or other disability is unable to vote in the manner prescribed . The 
blind and disabled voters will take assistant to vote , whose age is not below 18 years . 


5. Only the candidates and their polling agents duly authorized by the AdditionalMunicipal Commissioner 
in his behalf will be allowed to enter the polling stations. But no candidate or polling agent will be allowed to 
enter voting compartment, where a voter cast his/her vote except when exercising his/her own right of voting . 


6. The attention of candidates and voters is invited to section 27 - A ( Prohibition of canvassing in or around 
near Polling Stations), 27 -AA ( Prohibition of public meeting on the day of poll), 27 - B (Penalty for disorderly 
conduct in or near Polling Stations), 27 - C (Penalty for misconduct at Polling Stations), 28 - A (Maintenance of 
secrecy of voting), 28 - B (Officers , etc. at election not to act for candidates or influence penalties therefore ), 28 -F 
(What is corrupt practice), 28 -G (Corrupt Practices, criminal offences and procedure ) of Mumbai Municipal 
Corporation Act. 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग दोन, जून १४, २०१४ / ज्येष्ठ २४ , शके १ ९ ३६ 


7. The counting of votes will be undertaken on Monday Dated 30th June 2014. The address of counting 
place is also published in the list of polling stations . 


8. Candidates and their counting agents will not be allowed to enter the counting places without wearing 
necessary badge supplied by the Returning Officer . 


9 . Recount of votes, if any , will be allowed in whole or part by the Returning Officer concerned on receipt 
of an application in writing from the candidate or in his absence his General (Election ) Agent or any of his 
Counting Agents on being satisfied about the genuineness of the grounds on which it is applied for , otherwise it 
will be rejected in toto. The Returning Officer shall not allow recount once he signs the statement of votes 
recorded at the election of his ward . 


10. The list of the Elected Candidate along with total numbers of valid votes polled , by them will be 
published in the GovernmentGazette on or before 4th July 2014 as required under provision of section 10,28 (k ) 
and 32 of the Municipal Corporation Act. Similarly, the said name will be exhibited on the notice board of 
Election Office situated at Municipal Head Office ,Main Building, Ground Floor , Room No. 28 on the same day. 


S. V. R. SRINIVAS , 
Addl. Commissioner (E.S.), 
BrihanmumbaiMahanagarpalika . 


Municipal Offices , 
Mahapalika Marg , 
Fort ,Mumbai 400 001. 
dated 14th June 2014 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


